आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशीर्ष 
४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीचे निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-स्थाविका-०४१८ / प्र.क्र. ५६ / का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दिनांक १२.७.२०१६ 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ 
3) नियोजन विभाग, ज्ञापन क्रमांक- स्थाविका-०४१८/प्र.क्र.५६/का.१४८२, दिनांक २५.४.२०१८, 
दिनांक १४ मे, २०१८ , दिनांक ८ जून, २०१८ व दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१८ 
ज्ञापन :- 
महाराष्ट्र विधानमंडळाने, “महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१८” मंजूर केले असून ते 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदय यांच्या अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २२ म्हणून, महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक २७ मार्च, २०१८ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 

२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांकरेता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण 
₹७३४,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये सातशे चौतीस कोटी फक्त) इतका नियतव्यय मंजूर असून तो संपूर्ण 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, 
दिनांक ०२ एप्रिळ, २०१८ अन्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता आमदार स्थानिक विकास 
कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीच्या १००% निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. 

३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२.७.२०१६ 
मधील परिच्छेद २.१ येथील तरतूदीनुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता राज्यातील २८९ 
विधानसभा सदस्यांना एकूण ₹ ५७७,६६,६८,०००/- (रु. पाचशे सत्त्याहत्तर कोटी सहासष्ट लक्ष अडुसष्ट 


हजार wad) तसेच ७८ विधान परिषद सदस्यांना त्यांच्या अनुज्ञेयतेनुसार ₹ १३३, ६६,२८,०००/- (रुपये 
Vaal तेहतीस कोटी सहासष्ट लक्ष अठ्ठावीस हजार फक्त) याप्रमाणे एकूण ₹ ७११,३२,९६,०००/- (रुपये 
सातशे अकरा कोटी बत्तीस लक्ष हाहाण्णव हजार फक्त) एवढा निधी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला आहे. 
४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२/७/२०१६ 
मधील परिच्छेद ४.३ मध्ये सुधारणा करुन कोणत्याही कारणामुळे महाराष्ट्र विधीमंडळ सदस्यांचा कालावधी 
आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच संपुष्टात आल्यास अथवा सुरु झाल्यास त्या आर्थिक वर्षातील सदस्यांचा 
कार्य- काल विचारात घेऊन दरमहा ₹ १६.६६ लक्ष याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता 
दिलेली आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारे/शिक्षक/पदवीधर/विधानसभा 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४१८ /प्र.क्र. ५६ / का-१४८२, 


सदस्यांद्वारे मे, जून व जुले, २०१८ मध्ये २१ विधानपरिषद सदस्य निर्वाचित झाले आहेत. त्यापैकी पुढील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या १४ विधानपरिषद सदस्यांनी आपला नोडल जिल्हा घोषित केला असल्याने या 
आर्थिक वर्षातील त्यांचा काळावधी विचारात घेता त्यांना पुढील तक्त्यात रकाना क्र. ५ मध्ये दर्शविलेला 


निधी अनुज्ञेय आहे. 
अ. क्र. निर्वाचित विधीमंडळ सदस्याचे | नोडल जिल्हा । अनुज्ञे निधी (रु. 
नाव लाखात) 
zz 3 | छे षु 
a | अँड. निरंजन वसंत डावखरे ठाणे १५०.०२ 
२ श्री. कपिल हरिश्चंद्र पाटील मुंबई उपनगर १५०.०२ 
३ श्री. विलास पोतनीस मुंबई उपनगर १५०.०२ 
४ श्री. अनिकेत तटकरे रायगड १६६.६८ 
५ | डॉ. मनिषा श्यामसुंदर कायंदे मुंबई उपनगर १३३.३६ 
& श्री. विजय विठ्ठल गिरकर मुंबई उपनगर १३३.३६ 
७ ।दुर्राणीअब्दुला खान लतीफखान | परभणी 933.36 
८ अँड. निलय मधुकर नाईक यवतमाळ १३३.३६ 
९ अँड. अनिल दत्तात्रय परब मुंबई उपनगर १३३.३६ 
fq | ० | डॉ. वजाहत मिर्झा यवतमाळ १३३.३६ 
(११ | q श्री. रामराव बाळाजीराव पाटील । नांदेड १३३.३६ 
92. | श्री. जयंत प्रभाकर पाटील रायगड १३३.३६ 
१३ | atl. शरद रणपीसे पुणे १३३.३६ 
१४ | श्री. महादेव जानकर पुणे १३३.३६ 
एकूण १९५०.३४ 


५. उपरोक्त तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ₹ १९,५०,३४,०००/- ( रुपये एकोणीस कोटी पन्नास लक्ष 


चौतीस हजार फक्त) एवढा निधी या ज्ञापनाद्वारे मंजूर करण्यात येत असून सदर निधी सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित नोडल जिल्हयांच्या जिल्हाधिकारी, यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत 
आहे. जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दिनांक १२ जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे. 
व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ 
प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांत बसणारी कामे 
जिल्हाधिकाऱ्यानी मंजूर करावीत. सदर निधीचा विनियोग करतांना वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र. ६९/ अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ च्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 
तसेच विविध स्तरावरील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा कालावधी तसेच केंद्र व राज्य निवडणुक 
आयोगाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन निधीचा विनियोग करावा. वितरीत केलेल्या 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४१८ /प्र.क्र. ५६ / का-१४८२, 


निधीचा विनियोग पूर्णपणे होईल याची जिल्हाधिकार्‍यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच या निधीमधून झालेल्या 
खर्चाचा ताळमेळ घेण्याची कार्यवाही विहित वेळेत पूर्ण करावी. 


७. 


हे ज्ञापन शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र. ६९ / अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, 


२०१८ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२७१६४९३५७६१६ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 


V | 1 e S | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
J g Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=a7de9682e22326e67a2c7e4125e658721c298e3 

4 5048adffdff595b37a1b194aa, cn=Vijesing Fattesing 

Fattesing Vasave ८ 

Date: 2018.08.27 16:54:14 +05'30' 

(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पुणे, परभणी, नांदेड व यवतमाळ 
सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय 


. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पुणे, परभणी, नांदेड व यवतमाळ 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पुणे, परभणी, नांदेड व यवतमाळ 
९. 


वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६ / व्यय-८) 


१०.निवड नस्ती-का. १४८२, नियोजन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्र. स्थाविका-०६१८/प्र.क्र. ८४/का.१४८२, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१८ चे विवरणपत्र (₹ हजारांत) 


दिनांक 


जि) 
a_i 
| Ca 
a 


ae 
an ane 
= 
a a 
a 
sd 
00100 हक्‍क 1777 
[कू 
ee 

a 

a a 
a क 
a हिकसककत 10071 
रळ 
Se a 
sl 


Vijesing Fattesing DN cat oncovernment ठा Maar 
Vasave 


ou=Planning Department, 


'125e658721¢298e35048adffdff595 


(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


